प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयाच्या 
इमारतीचे नुतनीकरण व दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा: 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र. मशैसंवप्रप / 


व्य.मा.व. नि.सं/ मुंबई / नुतनीकरण/२०१८/४१४४, दि. २९/०९/२०१८ 


प्रस्तावना:- 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण , मुंबई या कार्यालयाची इमारत ही १९५० पासूनची आहे. सद्य:स्थिती 


इमारतीची अवस्था जीर्ण झालेली आहे. सदर कार्यालयासाठी एकूण २७४ चौ. मी. इतकी जागा आहे. 


परंतु कार्यालयाच्या जीर्ण अवस्थेमुळे यातील अर्धा भाग वापरला जात नाही. 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई कार्यालयाकडे मुंबई विभाग तसेच कोकण विभाग असे मिळून 


एकुण ७ जिल्ह्यांची शैक्षणिक गुणवत्तेची जबाबदारी आहे. तदनुषंगाने सदर कार्यालयामध्ये वारंवार विविध 


प्रकारच्या बैठकांचे आयोजन केले जाते. तथापि कार्यालयाच्या जीर्ण अवस्थेमुळे बैठकांचे आयोजन 


दरवेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी जागा उपलब्धतेनुसार करावे लागते. 


वरील सर्व बाबी पाहता, सदर कार्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरणाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण , मुंबई या कार्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरण व दुरुस्तीसाठी सदर 


कामांच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे एकुण खर्च रु. १,६२,९२, ६७७/- (रु. एक कोटी बासष्ट लाख ब्यान्नव हजार 


सहाशे सत्त्याहत्तर फक्त) इतक्या रकमेची खालील कामे करण्यास शासन प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा एकूण तपज्ञील खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निघिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 


(अ) नूतनीकरण बांधकाम 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 

१ Renovation of Roofing, providing wall Ceiling to रु. १७,४०,५९९/- 
Vocational guidence at E.T.H.C. Compound 

2 Renovation of ladies, general and gents Toilet रु. 18,40, 984 /- 
flooring various office internal plaster and 
painting of vocational guidence building at 
E.T.H.Campus 

2 Renovation of sliding window @ pradeshik vibhag रु. 93,219, €02/- 
@ETH 

41 Renovation of Store room pradeshik vibhag रु. ५८,३९,४६/- 
@ETH campus 

4 Providing toilet block of vocational guidence रु.१,८०,८८८/- 
building at E.T.H.Campus (officer toilet) 

& Providing wall paneling for of vocational guidence |¥.20,90,98 9/- 
building at E.T.H.Campus 

9 Supplying table and chair to of vocational रु.२५,४९,७६१/- 
guidence building at E.T.H.Campus (ground 
floor) 

८ Providing flooring and dado of hall and record रु.१,२७,५७७/- 
room@of vocational guidence building at 
E.T.H.Campus 

8 Supplying table and chair to of vocational रु.२८,६३,६११/- 
guidence building at E.T.H.Campus (first floor) 

a Providing m.s. grill work of Vocational guidence 'रु.१,८२,४८२/- 
at E.T.H.C. Compound 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निघिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 


णि १ Repainting and repolishing of First floor varandha रु. ३,८१,३८३/- 
at E.T.H. 


१२ Providing collapsible floor to Vocational guidence रु.४४,७८३/- 
at E.T.H.C. Compound 


१३ Pest control and anti termite treatment to रु.४२,४१९/- 


Vocational guidence at E.T.H.C. Compound 


१४ Renovation of drainage line to Vocational रु.२,७८,९६८/- 
guidence at E.T.H.C. Compound 


SUB AMOUNT (आओ) रु.१,३८,२४,६०५/- 
(ब) नूतनीकरण विद्युतीकरण 
अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 
i Providing renovation to E.I. in the office of 
vocational guidence and selection firm रु.२४,६८,०७२/- 


Elophnistone building 3 mahapalika marg mumbai 


2 Providing air conditioners in the conference room 
in the office of vocational guidence and selection 
firm Elphnistone building 3 mahapalika marg 


mumbai 


SUB AMOUNT (ब) रु.२४,६८,०७२/- 


TOTAL (अ) + (ब) रु. १,६२,९२,६७७/- 


प्रशासकीय मान्यतेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत:- 


१. तरतूद उपलब्ध झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात करू नये. 


२. ढोबळमानाने करण्यात आलेल्या तरतूदीचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून सदर 


अंदाजपत्रकांना सक्षम प्राधिकरणाचे तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निघिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 


३. सदर बांधकामाकरिता आवश्‍यकता असल्यास महानगरपालिका, तत्सम प्राधिकरणाची मंजूरी/ 


नाहरकत प्रमाणपत्रे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी प्राप्त करण्यात यावीत. 


४. सदर बांधकामाकरिता येणारा खर्च " ४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील खर्च ०१ 


सर्वसाधारण शिक्षण- २०२ माध्यमिक शिक्षण (oy) शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण विभागाच्या 


कार्यालय इमारतीचे बांधकाम कार्यक्रम, ५३ मोठी बांधकामे (४२०२ ६२२८) " या 


लेखाशीर्षाखालील मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका/ १९७८ भाग-१ उप विभाग-३ च्या अनुषंगाने शासन निर्णय वित्त 


विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील अ.क्र.४ 


परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार तसेच सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाच्या सहमतीने सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११०६१६४७५७५३२१ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कं Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
R aj e n d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755c 


Shankarrao Pawab कणा 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


) सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निघिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता समग्र शिक्षा अभियान जिल्हा परिषद, पुणे 

कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यकारी अभियंता,इळाखा शहर विभाग,मुंबई 

qo) निवड नस्ती, प्रशिक्षण.. 


~ na ~— nan 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


